महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.१६/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०१९ 


QIN आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकाची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | टंकळलेखकाचे नांव विभाग 
शिव २ 3 a ce षु 
| श्री अ.शां.चव्हाण सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग । सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
विभाग 
२ | श्रीमती | शि.सा.भिंगारदेवे | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 


२. बदली झालेल्या लिपिक-टंकळेखकास संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करुन या 
विभागास कळवावे. तसेच बदली झालेल्या लिपिक-टंकळेखकाने त्यांची पदस्थापना केलेल्या 
विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


३. विभागाने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यास तत्काळ कार्यमुक्त न केल्यास शासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार सामान्य 
प्रशासन विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल यांची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यास बदलीनंतरचे प्रशिक्षण देण्याबाबतची 
कार्यवाही संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.१६/१४-अ 


५. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul वेबसाईटवर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८२८१७००१६१२०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Governmen ‘t Of Maharashtra, ou=General Administration 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ad 
a8a72725a47b4f0, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f 
73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 

1 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकळेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व (संबंधित 
Tart विभाग/ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 


२. सह/उप सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ सार्वजनिक 


आरोग्य विभाग, मंत्रालय 
३. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


